RNINo .MAHBIL 06445 /13/ 1/2013 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १० ] 


शनिवार , एप्रिल १५, २०१७ / चैत्र २५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १ 


असाधारण क्रमांक १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले : ( १) शासन राजपत्र क्रमांक एमएमसी-२००८/ ४१४/ प्र. क्र . १५८ / नवि - ३२ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० . 
( २) श्री . कैलास पुंडलिक चौधरी, गटनेता, भारतीय जनता पार्टी व अपक्ष आघाडी, नगरपंचायत, बोदवड प्रस्ताव . 

आदेश 
क्रमांक पालिका - ३/ कावि - ५३ / २०१७. - उपोद्घातात नमूद केलेल्या अनुक्रमांक (२) च्या प्रस्तावान्वये श्री . कैलास पुंडलिक चौधरी, गटनेता , 
भारतीय जनता पार्टी व अपक्ष आघाडी, नगरपंचायत, बोदवड यांनी श्री . अनिल हरीकृष्ण खंडेलवाल, राहणार बोदवड यांचा नामनिर्देशित सदस्याबाबत 
प्रस्ताव इकडेस सादर केलेला आहे. सदर प्रस्तावाची छाननी केली असता श्री. अनिल हरीकृष्ण खंडेलवाल हे उपोद्घातातील अनुक्रमांक (१) मध्ये 
नमूद केलेल्या शासन राजपत्रातील नामनिर्देशित सदस्यासाठी अर्हता धारण करीत आहेत . 

यास्तव मी, किशोरराजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी, जळगाव याद्वारे उपोद्घातात नमूद केलेल्या दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० रोजीचे शासन 
राजपत्रातील कलम ३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये श्री . अनिल हरीकृष्ण खंडेलवाल यांना बोदवड नगरपंचायतीसाठी नामनिर्देशत करीत 
आहे . 


किशोरराजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव . 


जळगाव , ११ एप्रिल २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


